जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा 
योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील वेतनासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६.४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.-६६/पापु-२३,दि.२३.४.२०२१ 
३. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दि.१.७.२०२१ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
५.शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दि.१८.८.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील वेतनखर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६ -जिल्हा 
परिषद/ पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवायी (२२१५१९१४), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षातर्गत संबंधित जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन २, ३व ५ 
येथील शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांचा 
आतापर्यंतचा खर्च विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व 
भत्त्यांसाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय :- 


रत्नागिरी व सांगली जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील रुपांतरीत 
नियमित अस्थायी (CRT) आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद ३८ कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील वेतन व भत्त्यांसाठी पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये 
६४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौसष्ट लाख फक्त) इतका निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा कर्मचा-यांची । वितरीत करावयाचा अक्षरी 
परिषद संख्या निधी (रु.) 
१ ? जै 8 q 
रत्नागिरी ३४ ६०,००,०००/- । रुपये साठ लाख फक्त 
२ | सांगली 1 छु ४,००,०००/-  । रुपये चार लाख फक्त 
२. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 


यांना आहरण व सविरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर अनुदान 
लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व ०॥॥७ पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


३. सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या ३८ कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या 
अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी सदर निधी मंजूर केला असून या निधीचा अन्य 
कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित 
जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या यादीतील एखादा 
कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने त्वरीत शासनाच्या 
निदर्शनास आणावी. 


श्‌. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. तसेच वित्त विभागाने दिनांक २४.०६.२०२१ च्या 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन खर्चामध्ये कारकसर करावी. 


प. पुढील निधीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा परिषदेने सदर रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६६/पापु-२३ 


G. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (22949848), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त 
विभागाच्या या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शार्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११३०२२६१५२८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी/सांगळली 

३. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी/सांगली 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (रत्नागिरी/सांगली) 

५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी/सांगली 
प्रत माहितीस्तव , 

१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. 

रुग्णालय आवार, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६६/पापु-२३ 


४. वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
७. निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
(1 धी: | श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
३ | श्री. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ । श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
५ | at. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
g श्री. पी. एन. शिदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ | aft. Ub. एस. महाडीक कनि. सहा. ३१.०५.२०२१ 
८ श्री. एस. डी. आखाडे पंपचालक ३१.०५.२०२३ 
9 श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
| 90 o | श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
pete श्री. एस. आर. लांडगे मेस्त्री 39.04.2023 
92. श्री. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
१३ | at. व्ही. brag जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१४ | श्री. एस. एस. रावणंग जोडारी ३०.०६.२०२१ 
१५ | श्री. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१६ | श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१७ | att. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१८ | श्री. पी. बी. पवार मजूर ३०.०६.२०२१ 
१९ | at. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
20. | श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
29 | श्री. के. जी. Brag मजूर ३०.०६.२०२८ 
२२ | ait. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
२३ श्री. जी. जी. बाइत मजूर ३१.०८.२०२३ 
२४ | श्री. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२५ श्री. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
२६ श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२७ | at. a. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२८ | at. टी. व्ही. मोहिते मजूर ३०.०६.२०२१ 
28 श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
३० _ श्री. यु. पी. महाडीक मजूर ३०.०९.२०२६ 
३१ श्री. सी. डी. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६६/पापु-२३ 


३२ | श्री. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
33 श्री. व्ही. एस. मावळणकर मजूर ३०.०४.२०२१ 
३४ श्री. डी. टी. दळवी मजूर ३१.०३.२०२१ 
सांगली जिल्हा परिषद 
३५ | श्री. शिवाजी नरसिह पाटील  । पंप ऑपरेटर ३०.०६.२०२१ 
३६ । श्री. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर । मजूर ३१.०५.२०२२ 
३७ | a. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 
३८ | श्री. बाबासाहेब अकबर मजूर ३१.०५.२०२३ 
समलेवाले 
BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


